अल्पसंख्याक बहूल शासनमान्य खाजगी शाळांना 
अनुदान योजना - २०२२-२३ शुध्दीपत्रक यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/ का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २ ऑगष्ट, २०२३. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, 

दि. ७.१०.२०१५ 

२) जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र. 
जिनिसय / अवि/ का.१०/ ४९ / २०२२ दि. १४.१२.२०२२ 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०२२ / प्र.क्र.४० / 
भाग-१ / का.६, दि. ३१.३.२०२३. 

४ जिल्हा नियोजन समिती , जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांचे पत्र क्र.जा. क्र. 
जिनिसय / अविवि / का-१०/ २४/ 2023, दि. २६.६.२०२३ 


शुद्वीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि. ३१.३.२०२३ च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधीळ 
अमरावती विभाग, यवतमाळ जिल्हयातील ( शासन निर्णयात ) अ.क्र. १५ मधील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील 
संस्था / शाळेच्या नावामध्ये अनवधानाने / नजरचुकीने नगर परिषद कार्यालय दिग्रज, जि. यवतमाळ. द्वारे 


संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा क्र.४, चांदनगर, दिग्रज, जि. यवतमाळ असे नमूद करण्यात 
आले होते. 


आता या शुध्दीपत्रकान्वये त्यात सुधारणा करण्यात येत असून सदर संस्था / शाळेचे नाव नगर 
परिषद कार्यालय दिग्रज, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित नगर परिषद उच्च प्राथमिक उर्दु शाळा क्र.१, दिग्रज, 
जि. यवतमाळ असे वाचण्यात यावे. 


सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०११२५२५०२२१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 0)0/५०)१॥१५॥९८ 1 ee 


4ce591bc4a9b2667d265c3acc92¢34, 


postalCode=400032, st=Mahi hi 
G H C H A N D ) E L serialNum| ber=160EFFD4B3EE7DE44C6EEF773C 


2EB99BB47E324EC7A549A 132930080FDFF831D 
DEVENDRASINGH CHANDEL 
Date: 2023.08.02 12:54:54 +05'30' 


(देवेंद्र चंदेल) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०२२/प्र.क्र.४०/भाग-१/ का. ६, 
३. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई शहर. 
८. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ . 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ . 
१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळ . 
११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ . 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ . 
१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
१४. निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


